सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कनिष्ठ अभियंता 
/ शाखा अभियंता (यांत्रिकी) पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-२०१८/प्र.क्र.१६०/सेवा-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जुले, २०१८. 


वाचा :- शासन आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१७/प्र.क्र.१८८/सेवा-३, दि.१०.११.२०१७. 


शासन आदेशा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये श्री. शिवाजी daa शिंदे, कनिष्ठ अभियंता व श्री. महेश प्रकाश काळे, 


शाखा अभियंता यांच्या या विभागातील पदस्थापनेसंदर्भातील संदर्भाधीन आदेशा रद्द करण्यात येत आहेत. 


2. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१),४(२) व ४(३) मधील तरतूदीनुसार श्री. शिवाजी वंसत शिंदे, 


कनिष्ठ अभियंता व श्री. महेश WHT काळे, शाखा अभियंता यांची खालीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अभियंत्याचे नाव सध्या कार्यरत/ बदलीनंतर शेरा 
क्र नियुक्तीचे ठिकाण | पदस्थापनेचे ठिकाण 
हिज y 2. ३. ae 0 षु 
; श्री.शिवाजी वसंत अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम | रिक्‍त पदावर 
शिंदे, क.अ. यांत्रिकी मंडळ, नांदेड =| (यांत्रिकी) उप विभाग, 
अंतर्गत कार्यकारी सोलापूर. 
अभियंता (यांत्रिकी) 
विभाग, उस्मानाबाद 
अंतर्गत (यांत्रिकी) 
उपविभाग क्र.२ 
उस्मानाबाद . 
Q श्री.महेश प्रकाश काळे, | मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम | Rad पदावर 
शा.अ. (यांत्रिकी), नाशिक यांत्रिकी, उपविभाग, 
अंतर्गत अधीक्षक औरंगाबाद. 
अभियंता यांत्रिकी 
मंडळ, नाशिक. 


३. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक यांनी वरील अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 


BRA आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.१६०/सेवा-३, 


8. 


अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी वरील अभियंत्यांना तात्काळ रुजू करुन 


घ्यावे आणि त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


& 7 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्तळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७२६१११५५९२०१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०७८ WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vaishali Sule 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=PWD, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


e e 
Va | S h a | | S 1 | e 2.5.4.20=0€39186eb174ffc2d5d67d71804bf38507 
3457ed3186970cc74a272f3074c496, cn=Vaishali 
Sule 
Date: 2018.07.26 11:18:36 +05'30' 


(वैशाली सुळे) 
शासनाच्या अवर सचिव 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४०० ०२० , 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर,४४० ००१, 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव, 

प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 


७. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई , 
८. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक यांना उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
९. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 


१०, 


११. 


१२. 


अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी) मंडळ, नांदेड/नाऱरिक जलसंपदा विभाग यांना उचित कार्यवाहीस्तव 
अग्रेषित, 

संबंधित अभियंता यांना अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन,नवी 
मुंबई यांचे मार्फत, 

निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


